मुंबईचे ARH (नगरपाल) कार्यालयातील गट-क 
व गट-डच्या कर्मचा-यांच्या वयाच्या ५०/ ५५ व्या 
वर्षापलीकडे/ अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर 
त्यांच्या सेवा पुनर्विलोकन करण्याकरीता समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - होरिफ-१६२१/प्र.क्र.४०/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ - 9) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१२/प्र.क्र. ७५/का-नऊ. 
दि. ०३.०८.२०१३ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एलळपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा 
दि. १०.०६.२०१९ 
३) उपनगरपाल, PRIS BIR) कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. २६४/२०२१ 
दि. ०६.०३.२०२१ 


प्रस्तावना- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, १०(४) व नियम६५ मधील तरतुदीनुसार वयाच्या ५०/५५व्या 
वर्षापलीकडे/ अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवा 
पुर्नविळोकन करुन मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबत एकत्रित कार्यपद्धती विशद करण्यात 
आली आहे. 

सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट -अ मधील अनुक्रमांक ३(अ) नुसार विभाग प्रमुखांना 
पुनर्विलोकन विषयक सल्ला देण्यासाठी समिती गठित करणे आवश्‍यक असल्याने, मुंबईचे 
TRU (शेरिफ) कार्यालयाने संदर्भ क्र. 3 येथील पत्रान्वये पुनर्विलोकन समिती गठीत 
करण्याची शासनास विनंती केली आहे. त्यानुसार मुंबईचे होरिफ (नगरपाल) कार्यालयातील 
गट-क व गट-ड च्या कर्मचा-यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलीकडे/ अर्हताकारी सेवेच्या ३० 
वर्षानंतर त्यांच्या सेवा पुनर्विलोकन करण्याकरीता समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. यानुषंगाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय याव्दारे अधिक्रमित करण्यात 
येत असून, पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः शोरिफ-१६२१/प्र.क्र.४०/का.९ 


शासन निर्णय: 

मुंबईचे होरिफ (नगरपाल) कार्यालयातील गट-क व गट-ड च्या कर्मचा-यांच्या वयाच्या 
५०/५५व्या वर्षापलिकडे/ अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर त्यांच्या सेवा पुनर्विलोकन 
करण्याकरीता खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अध्यक्ष - उपशोरीफ, मुंबईचे शेरीफ कार्यालय, मुंबई. 
सदस्य - धर्मादाय उप आयुक्त,धर्मादाय आयुक्त कार्यालय (महाराष्ट्र राज्य), 
मुंबई 
सदस्य - अवर सचिव, विधि व न्याय विभाग (कार्यासन-९) 
सदस्य सचिव - कक्ष अधिकारी, विधि व न्याय विभाग (कार्यासन-९) 


२. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 

क्र.१२/२०२२/का-१५, दि.१८.०८.२०२२ व अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

3. सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७"१///.श१ीकीवा95॥[॥8.9०९.॥ या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०११३१२३४४०६७१२ 

असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NITIN V JIWANE 


(नितिन fa. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि- सह सचिव 
प्रति :- 
१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
2) उपनगरपाल (शेरिफ) कार्यालय, मुंबई, 
3) धर्मादाय आयुक्त कार्यालय (महाराष्ट्र राज्य), मुंबई 
४) धर्मादाय उप आयुक्त, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय (महाराष्ट्र राज्य), मुंबई 
५) महालेखापाल-एक (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-१५), मंत्रालय, मुंबई. 

९) अवर सचिव (कार्या -९), विधि व न्याय विभाग, मुंबई. 
१०) कक्ष अधिकारी (कार्या-१), विधि व न्याय विभाग, मुंबई. 
११) निवडनस्ती-का.९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


